राज्यसेवा परीक्षा, २०२१ च्या अंतिम निकालाद्वारे 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून निवड झालेल्या 
उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम, गट ब संवर्गातील 
उमेदवारांच्या एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण 
कार्यक्रम-९  (सीपीटीपी-९ कालावधीकरीता 
अधिसंख्य पदे निर्माण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-ससप्रे-२४२३/प्र.क्र.१६०/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक:- ०६ नोव्हेंबर, २०२३. 


१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक- टिआरएन २०१३/प्र.क्र.८४/१३/ 
१२-अ, दिनांक २० जानेवारी,२०१४ 

२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक- टिआरएन ०२१५/प्र.क्र.२०/१५/१८-ब , 
दिनांक ७.७.२०१५ 

३) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक- टिआरएन ०३१६/प्र.क्र.३६०/१६/ 
१८-ब, दिनांक २.०४.२०१६. 

8) कार्यालयीन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक-टिआरएन-०६२३/प्र.क्र.४५/ 
सीपीटीपी-ब,दिनांक १८.०९.२०२३. 

५) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, पत्र क्र. ससेप्र ४२४३/ प्र.क्र.१६०/प्रशा-२, दिनांक २६.०६.२०२३ 


प्रस्तावना:- 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्यसेवा परीक्षेद्वारे सन २०१४ पासून प्रतिवर्षी सरळ सेवेने 


नियुक्‍त होणाऱ्या गट- ब मधील पदांसाठी यशदा, पुणे या संस्थेमार्फत व गट ब मधील पदांसाठी वनामती, 
नागपूर या संस्थेमार्फत दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम संदर्भाधीन 
क्र.१ च्या शासन निर्णयानुसार राबविण्यात येत आहे. त्याअनुषंगाने उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम, गट ब 
संवर्गामध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून राज्यसेवा परीक्षा-२०२१ च्या अंतिम निकालाच्या आधारे 
निवड झालेल्या उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम, गट ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षणार्थी अधिकारी 
म्हणून नियुक्‍ती देण्यात आली असून त्यांचे प्रशिक्षण एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-९ 
(सीपीटीपी-९) अंतर्गत वनामती, नागपूर येथे दि.०३.१०.२०२३ पासून सुरु झाले आहे. सदर प्रशिक्षणासाठी 
प्रत्यक्ष उपस्थित झालेल्या उमेदवाराच्या संख्येच्या मर्यादेत अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याबाबत सामान्य 
प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्रमांक ४ परिपत्रकान्वये सूचना निर्गमित केल्या आहेत. सीपीटीपी-९ अंतर्गत 
सरकारी कामगार अधिकारी (गट-ब) संवर्गातील परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांच्या सेवाविषयक बाबींची पूर्तता 
करण्यासाठी संदर्भ क्र. ५ येथील पत्रान्वये अपर कामगार आयुक्त, नागपूर यांना नोडल अधिकारी म्हणून 
नियुक्‍त करण्यात आले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ससप्रे-२४२३/प्र.क्र.१६०/प्रशा-२ 


शासन निर्णय :- 

शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम, (गट-ब) संवर्गातील 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा- २०२१ च्या अंतिम निकालाच्या आधारे निवड 
झालेल्या व प्रशिक्षणासाठी वनामती, नागपूर येथे प्रत्यक्ष रूजू झालेल्या एकूण २४ उमेदवारांकरिता एकूण 
२४ अधिसंख्य पदे दिनांक ०३.१०.२०२३ ते २९.०९.२०२५ या दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी निर्माण 
करण्याकरिता झासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर २४ अधिसंख्य पदे शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील शिक्षण आयुक्त, पुणे यांच्या 
आस्थापनेवर निर्माण करण्यात येत आहेत. 

३. शिक्षण आयुक्त, पुणे यांच्या आस्थापने वरील उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम, (गट-ब) संवर्गातील 
सदर २४ अधिसंख्य पदांच्या दिनांक 03.90.2023 ते २९.०९.२०२५ या दोन वर्षांच्या कालावधीतील 
परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांच्या वेतनावर होणारा खर्च “२२०२ सर्व साधारण शिक्षण-८० सर्व साधारण ००१ 
संचालन व प्रशासन (०० )(०१) शिक्षण संचालक (२२०२१०९१)” या लेखाशिर्षा मधून भागविण्यात यावा व 
तो त्या-त्या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

४. सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्रमांक ४ येथील आदेशान्वये एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण 
कार्यक्रम-९ (सीपीटीपी-९) साठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत. त्यानुसार सदर प्रशिक्षार्थी 
अधिकाऱ्यांची सेवार्थ प्रणालीमध्ये नोंदणी करणे, डीसीपीएस क्रमांक मिळविणे, त्यांच्या वेतनासाठी 
आहरण व संवितरण अधिकारी नियुक्‍त करणे, परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षणाच्या पहिल्या 
महिन्यापासून संबंधित पदाचे नियमित वेतन प्रदान करणे, परिविक्षाधीन अधिकान्यांची सेवापुस्तके तयार 
करणे इ. कार्यवाही प्रशिक्षणाच्या सुरवातीच्या ४ आठवडयात करण्याच्या सूचना आहेत. सबब, सदर 
परिपत्रकातील निर्देश विचारात घेऊन आवश्‍यक कार्यवाही नोडल अधिकारी म्हणून विभागीय शिक्षण 
उपसंचालक, नागपूर यांनी करावी. 

4. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.७/१६/वित्तीय सुधारणा- 
१, दिनांक २०.०२.२०१६ मधील तरतुदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३११०६१६५७३८६९२१ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
TIKARAM WAMAN Pasticcziiuarrorimcasi sro, 


4.20=340ec5e34f4f3 1b01be0869a230e89b14739b 1 c38b24cff0i 


dd0f8088e0c342a, pi \de=400032, st=Maharasht 
KA R PA T E serialNumber=9395C596B57A69FE04109B8C8191E7389CFFSEDA3F 
AC16C6F8263BE7FBBD319D, cn=TIKARAM WAMAN KARPATE 


Date: 2023.11.06 16:57:35 +05'3! 


(टि.वा.करपते) 
सह सचिव, महाराष्ट्रशासन 
प्रति, 
१.महाळेखापाल- 
२.महालेखापाल-१ 
३.महालेखापाल-२ 
४.महालेखापाल-२ 


(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई ४०००२० 

(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई ४०००२०. 
(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर 

(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर 


न... म, अमन, —~ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससप्रे-२४२३/प्र.क्र.१६०/प्रशा-२ 


५.अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६.आयुक्‍्त (शिक्षण) यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

७. महासंचालक,यडावंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, राजभवन आवार, बाणेर रस्ता, 
पुणे. 

८. महासंचालक,वंसतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, वनामती, बोले 
पेट्रोल पंप जवळ, अमरावती रोड, धरमपेठ, नागपूर-४४२४१०. 

९. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०. जिल्हा कोषागार कार्यालय,नागपूर 

११. कक्ष अधिकारी (प्रशा-५), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. वित्त विभाग (वित्तीय सुधारणा-१), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


